राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.११ नवी 
मुंबई कॅम्प बाळेगाव येथे नवीन गोटेघर 
उपकेंद्रातून एक्सप्रेस फिडर पुरविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी -०६१६/प्र.क्र.४१५ /पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ५ ऑक्टोबर, २०१६. 
वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
पोमंस/१९/ अपोमसं रारापोबल/एक्सप्रेस फिडर/गट क्र.११/१०७/२०१६, 
दिनांक १२.०४.२०१६. 
शासन निर्णय- 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.११ नवी मुंबई कॅम्प बाळेगाव येथे नवीन गोटेघर उपकेंद्रातून 
एक्सप्रेस फिडरच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास, सदर कामासाठी निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष 
बांधकामास सुरुवात करु नये, या अटीच्या अधीन राहून ही प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र ठिकाण रक्‍कम 


| राज्य राखीव पोळीस बळ गट H.99 नवी | रु. १,६९,०६,०३९/- (अक्षरी रुपये एक कोटी 
मुंबई कॅम्प बाळेगाव येथे नवीन गोटेघर | एकोणसत्तर लक्ष सहा हजार एकोणचाळीस 
उपकेंद्रातून एक्सप्रेस फिडर पुरविणेबाबत. | फक्त) 


२. सदर बांधकामाचा निधी मागणी क्र. बी-१० मुख्यळेखाशिर्ष, ४०७०, इतर प्रशासकीय सेवांवरील 
भांडवली खर्च, (००) ८०० इतर खर्च (००) (०५) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माणसाठी बांधकाम करणे 
(४०७० ०१५१) (योजनांतर्गत), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो चालु वित्तीय 
वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक:- विअप्र - २०१३/प्र.क्र.३०/१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, 
उप-विभाग-पाच "महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका" अंतर्गत अनुक्रमांक-१,परिच्छेद 
क्र.१३४ प्रमाणे प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी -०६१६/प्र.क्र.४१५ /पोल-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१९११५००१४२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Uttamrao 


Pokale 
Date: 2016.10.19 11:51:25 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/ठाणे. 
४. समादेशक, रा. रा. पो. बल गट क्र. ११, नवी मुंबई. 

५. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे. 

६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

८. कार्यासन (इमारती-२/अर्थ-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कार्यासन (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


